शुध्दीपत्रक - जलसंपदा विभागाच्या अधिनस्त 
कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या “गट-क” व “गट-ड” 
संवर्गातील बाह्यक्षेत्रिय तांत्रिक व अतांत्रिक पदांना 
संगणक अर्हता परीक्षेत सूट देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.: संकीर्ण-११२०/अनौ-१९/प्र.क्र.२०२/भाग-१/२०२०/आ.(तांत्रिक) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मार्च, २०२२. 


वाचा : १) सामन्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.४/२००१/३९, 

दि.२० जुले, २००२. 

२) सामन्य प्रशासन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय शासन निर्णय क्र.मातंसं/नस्ती ०४/ 
२२४/३९, दि.२६ मे, २००४. 

३) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, कोल्हापूर यांचे जा.क्र.यांमंको./पशा-३/९९१/२०२०, 
दि.२०.०३.२०२०. 

४) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-११२०/अनौ-१९/प्र.क्र.२०२/भाग-१/२०२० 
/आ.(तांत्रिक), दिनांक ०५ जानेवारी, २०२१. 


प्रस्तावना: 

सामान्य प्रशासन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय शासन निर्णय क्र.मातंसं/ नस्ती 
०४/२२४/३९, दि.२६ मे, २००४ मधील अनुक्रमांक ३ मध्ये ज्या पदांना संगणक प्रशिक्षण आवश्‍यकता नाही. 
अशा पदांना संबंधित विभागाच्या सचिवांनी संगणक अर्हता परिक्षेतुन सुट दयावी आणि अज्ञा पदांची यादी 
या शासन निर्णयापासून तीन महिन्याच्या आत संबंधित विभागाच्या सचिवांनी जाहीर करावी. सदर सुट 
देण्याबाबतच्या यादीचा दर ३ वर्षानी संबंधित विभागामार्फत फेर आढावा घेण्यात यावा, अशी तरतूद 
करण्यात आली आहे. 

या अनुषंगाने अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, कोल्हापूर यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने “त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या “गट-क” व “गट-ड” संवर्गातील बाह्यक्षेत्रिय ६५ तांत्रिक 
व अतांत्रिक पदांची कर्तव्ये विचारात घेता या पदांना संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट 
देण्याबाबतचा शासन निर्णय संदर्भ क्र.४ निर्गमित करण्यात आलेला आहे. परंतु सदर शासन निर्णयातील 
विषयामध्ये अंशात: बदल करुन त्या शासन निर्णयात आणखी २० तांत्रिक व अतांत्रिक पदांना संगणक 
अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक: 

उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक ४ च्या शासन निर्णयातील विषयामध्ये “यांत्रिकी संघटनेतील, 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या “गट-क” व “गट-ड” संवर्गातील 
बाह्यक्षेत्रिय तांत्रिक व अतांत्रिक पदांना संगणक अर्हता परीक्षेत सूट देण्याबाबत” च्याऐवजी “जलसंपदा 
विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या 
“गट-क” व “गट-ड” संवर्गातील बाह्यक्षेत्रिय तांत्रिक व अतांत्रिक पदांना संगणक अर्हता परीक्षेत सूट 
देण्याबाबत.” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-११२०/अनौ-१९/प्र.क्र.२०२/भाग-१/२०२०/आ.(तांत्रिक) 


तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या खालील “गट-क” व 
“गट-ड” संवर्गातील बाह्यक्षेत्रिय ६५ तांत्रिक व अतांत्रिक पदांना, त्यांची कर्तव्ये विचारात घेता, संगणक 
अर्हता परीक्षेतून सूट दिनांक ०५ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर पदांशिवाय जलसंपदा विभागातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेत आणखी “गट-क” व “गट-ड” 
संवर्गातील बाह्यक्षेत्रिय २० तांत्रिक व अतांत्रिक पदांना, त्यांची कर्तव्ये विचारात घेता एकूण ८५ पदांना 
संगणक अर्हता परीक्षेतून सूट देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र पदानाम अ.क्र पदनाम 
६६ | मापीलिपिक ७६ कालवा निरीक्षक 
६७ | मापी खलाशी/ गेज werkt ७७ प्रयोगशाळा परिचर 
६८ | Apacs STA कामगार ७८ | तांत्रिक मदतनीस 
६९ । खानसामा ७९ प्रयोगशाळा सहायक 
७० । माळी ८० संदेशक 
७१ । पाटकरी ८१ दूरध्वनी चालक 
७२ | द्वारपाल ८२ जनरेटर ऑपरेटर 
७३ | हजेरी लिपिक ८३ द्वारचालक 
७४ । सफाई सेवक ८४ मिस्त्री 
७५ | बिनतारी यंत्रचालक ८५ मोजणीदार 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३१७१६१०१२६४२७ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VISHAKHA 
SACHIN ADHAV = 
(विशाखा स. आढाव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१) प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) महालेखापाल महाराष्ट्र-१, २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७) महालेखापाल महाराष्ट्र-१, २ (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

८) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

९) कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

qo) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 

११) कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१२) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

१३) मुख्य लेखापरीक्षक, जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, वल्मी परिसर, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-११२०/अनौ-१९/प्र.क्र.२०२/भाग-१/२०२०/आ.(तांत्रिक) 


१४) मुख्य अभियंता (विद्युत) जलविद्युत प्रकल्प, फोर्ट, मुबई. 

१५) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, सिंचन भवन, पुणे 

१६) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१७ अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. (मेरी) 

१८) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक. 

१९) सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग (मंडळ कार्यालय) 

२०) अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, जलसंपदा विभाग, 
ठाणे/नाशिक/पुणे/ कोल्हापूर /औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 

२१) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-३९), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) कार्यासन अधिकारी, आ (कामगार), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) कार्यासन अधिकारी, आ (अतांत्रिक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४) आततांत्रिक), कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


